महिला व बाल विकास विभाग (खुद्द) 
च्या नुतनीकरणासाठी लेखाशिर्ष 
(२२५१ ०४३६) अंतर्गत निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. आस्था-२०१९/प्र.क्र.७४/का.०१ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :- ०९ फेब्रुवारी, २०२१. 
वाचा :- 
१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : शाकाजा १११४/प्र.क्र.६/२०१४/२२, 
दिनांक : २०.०२.२०१४. 
२. अधिक्षक अभियंता, अधिक्षक अभियंता यांचे कार्यालय, मुंबई सा.बा.मंडळ, यांचे 
पत्र जा.क्र.५११९, दि.२०/०२/२०१४. 
३. कार्यकारी अभियंता, कृषी बांधकाम विभाग क्रमांक ५ (विद्युत), मुंबई यांचे 
पत्र क्रमांक : काअ/कृबांवि-५/वि/स्विस/१०४/२०१८, दि.३१/१०/२०१८. 
४. महिला व बाळ विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.रवका-२०१२/प्र.क्र.१६९/का.०१ दि.१०/०७/२०१८. 
५. महिला व बाळ विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.रवका-२०१२/प्र.क्र.१६९/का.०१ दि.१८/०३/२०२० . 
६. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.आस्था-२०१९/प्र.क्र.9४/का.०१ दि.०६.११.२०२० 


प्रस्तावना : 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये नवीन प्रशासन भवन, ३ रा 
मजला, येथील विधी व न्याय विभागाच्या १३०३ चौ.फूट जागेचे वाटप या विभागास करण्यात आलेले आहे. 
तथापि, विभागात जागोजागी वाळवीचा प्रादुर्भाव झाला असल्यामुळे संपूर्ण विभागाचे नूतनीकरण करण्यात येत 
असून संदर्भ क्र.४ नुसार महिला व बाल विकास (खुद्द) च्या नुतनीकरणासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागास 
रु.२,५१,२४,३००/- इतक्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 


२. सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षामध्ये २२५१ या मुख्य लेखाशिर्षांतर्गत १३ - कार्यालयीन खर्चाच्या 
अंतर्गत निधी अपुरा पडत असल्याने विभागाच्या नुतनीकरणासाठी फेब्रुवारी,२०२० च्या अर्थसंकल्पीय 
अधिवेशनामध्ये रु.१००.०० लक्ष इतका निधी पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात आला होता. 
त्यानुसार संदर्भ क्र.५ येथील दि.१८/०३/२०२० च्या शासन निर्णयान्वये सदर रु. १००.०० लक्ष निधी कार्यकारी 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, इलाखा शहर विभाग, मुंबई यांना वितरीत करण्यात आला. त्यापैकी 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून अखर्चित रु.४०.०० लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवरती 
समर्पित करण्यात आला आहे. 


३. सन २०२०-२१ करीता (२२५१ ०४३६) १३-कार्यालयीन खर्च या लेखाशिर्षांतर्गत रु. २९.४३ लक्ष निधी 
अर्थसंकल्पीत करण्यात आला असून त्यापैकी २०% निधी वित्त विभागाकडून अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली 
वर उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे. कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेली बिकट आर्थिक 
परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी वित्त विभागाकडून दि.०४/०५/२०२० रोजीच्या शासन निर्णयानुसार 
३३% च्या मर्यादेत खर्च करण्याचे निदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे या विहीत मर्यादेत उपलब्ध करुन 
देण्यात आलेला २०% निधी अपूरा असल्याने उर्वरीत ८०% निधी वितरीत करण्यास वित्त विभागास विनंती 
करण्यात आली होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१९/प्र.क्र.७४/का.०१ 


४. सदर विनंतीच्या अनुषंगाने वित्त विभागाकडून मूळ अर्थसंकल्पीत निधीच्या एकूण ५०% निधी खर्च 
करण्यास उपलब्ध झालेला आहे. त्यापैकी २०% निधी यापुर्वीच खर्च झालेला आहे. उर्वरित ३०% म्हणजेच 
रु.८.८३ लक्ष इतका निधी खर्च करण्यास मान्यता दिलेली आहे. सदर निधीतून विभागातील विद्युतीकरणाच्या 
तसेच वातानुकलीत यंत्रणेच्या नूतनीकरणाच्या कामासाठी लागणाऱ्या रु.६१,९७,२७३/- इतक्या अंदाजित 
खर्चापैकी रु.५.०० लक्ष इतका निधी कार्यकारी अभियंता, कृषी बांधकाम विभाग क्र.५ (वि), सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, मुंबई यांना तसेच विभागाचे कामकाज सुरळीतपणे सुरु राहण्यासाठी झालेल्या खर्चाची 
प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी उर्वरीत रु.३.८३ लक्ष असे मिळून एकूण ८.८३ लक्ष निधी संदर्भ क्र. ६ च्या 
शासन निर्णयान्वये वितरित करण्यात आला आहे. 


५. वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक दि. १६.०४.२०२० व दि. ०४.०५.२०२० नुसार काटकसरीच्या 
वित्तीय उपाययोजना करण्याबाबतच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच दि. ०३.११.२०२० रोजीच्या 
परिपत्रकामध्ये नमूद प्रयोजनाकरिता विभागाने पुरवणी मागणी सादर करण्याबाबत सूचना दिलेल्या आहेत. 
त्यानुसार विभागाने विभागाच्या नुतणीकरणाच्या कामासाठी रु. १,८६,२४,३००/- एवढया रकमेची पुरवणी 
मागणी वित्त विभागाच्या मान्यतेसाठी सादर केली होती. सदर पुरवणी मागणीच्या अनुषंगाने विभागाच्या 
विद्युतीकरणाच्या कामासाठी रु. ६१,९७,२७३/- इतक्या रकमेचे अंदाजपत्रक सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 
सादर केले होते. सदर कामासाठी वित्त विभागाने रु. ६१.९७ लक्ष निधी पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध करुन 
दिलेला आहे. तसेच सदर निधी नुतणीकरणाच्या कामासाठी वितरित करण्यास त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ 
क्रमांक २१/२२१/ व्यय -६, दि. ०२.०२.२०२१ अन्वये मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार विभागाच्या 
नुतनीकरणासाठी रु. ६१.९७ लक्ष निधी वितरित करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महिला व बाल विकास विभागाचे नुतनीकरण करण्याकरीता विद्युतीकरणावरील खर्चाकरीता 
रु.३०,००,०००/- (रु.तीस लाख फक्त) तसेच स्थापत्य विषयक नुतनीकरणासाठी रु.३१,९७,०००/- 
( रु.एकतीस लाख सत्याण्णव हजार फक्त) असा एकूण रु.६१,९७,०००/-( रु. एकसष्ट लाख सत्याण्णव 
हजार फक्त) इतका निधी वितरित करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. त्यानुसार विद्युतीकरणासाठी रु.३०,००,०००/- ( रु.तीस लाख WaT) इतकी रक्‍कम BEAMS या 
संगणकीय अर्थसंकल्पीय प्रणालीद्वारे (B.D.S.) System on Treasury Code ७१०१, DDO Code 
No.009&24 & User ID ७१०१००१६२५ Deputy Executive Engineer Agriculture Constructrion 
Division V-(Elect) “Deputy Executive Engineer Agriculture Constructrion Division V-(Elect), 
PWD,Mumbai” यांच्या खाती जमा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. तसेच स्थापत्य विषयक नुतनीकरणाच्या कामासाठी रु.३१,९७,०००/- ( रु.एकतीस लाख सत्याण्णव 
हजार wad) इतकी रक्‍कम BEAMS या संगणकीय अर्थसंकल्पीय प्रणालीद्वारे BDS) कोड 
नं.७१०१९०३६९६ उप कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, इलाखा शहर विभाग, मुंबई यांच्या 
खाती जमा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


४. या प्रयोजनार्थ होणारा खर्च मागणी क्रमांक एक्स-२, २२५१ सचिवालय सामाजिक सेवा, oo 
सचिवालय, (०१) (09) महिळा व बाळ विकास विभाग (२२५१ ०४३६), १३- कार्यालयीन खर्च या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१९/प्र.क्र.७४/का.०१ 


प्‌. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २१/२०२१/व्यय-६, दि.०२.०२/२०२१ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०२१०१२५७३७६४३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


RAVINDRA = 
SITARAM JARANDE ऑल ळक 
(र. सि. जरांडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (रोखशाखेमार्फत) 


प्रत: 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१(लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), मुंबई. 

२. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

३. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई, 

४. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, इलाखा शहर विभाग, मुंबई. 

५. कार्यकारी अभियंता कृषी बांधकाम विभाग, क्र.५ (वि), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई. 
६. उप कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, इलाखा शहर विभाग, मुंबई. 

७. शाखा अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मनोरा आमदार निवास मुंबई. 

८.सह सचिव (श्री. अहिरे )/ उप सचिव (श्री.जरांडे), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. वित्त विभाग (अर्थ-७/व्यय- ६, ), मंत्रालय, मुंबई. 

१०. सामान्य प्रशासन विभाग (का-२२), मंत्रालय, मुंबई. 

११. कक्ष अधिकारी का-४ (अर्थसंकल्प शाखा), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. कक्ष अधिकारी, रोखशाखा, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई. 
१४.निवड नस्ती, का.०१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


